RNI No.MAHBILL / 2009/ 31743 


MAYI 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष १, अंक १५ ]] 


गुरुवार ते बुधवार , मे १४-२० , २०१५ / वैशाख २४-३० , शके १ ९ ३७ 


[ पृष्ठे ३३, किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


पुढील अधिसूचना इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


४६ 


शुक्रवार , एप्रिल ११ , २०१४/ चैत्र २१, शके १९ ३६ 


महिला व बाल विकास विभाग 
नवीन प्रशासन भवन , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१३ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग अधिनियम , १ ९९ ३ . 

क्रमांक रामआ. २००९ / प्र.क्र . १ ९ ७/ का -१०. - महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग अधिनियम , १९९ ३, (१ ९९ ३ चा अधि . क्र . १५ ) च्या 
कलम-३ मधील उप -कलम (१) व ( २) अन्वये शासनाला प्राप्त अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष व 
अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती सदर अधिसूचनेन्वये करण्यात येत आहे. या अधिसूचनेनुसार महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगावर नियुक्त अध्यक्ष 
व अशासकीय सदस्यांचा कार्यकाल या अधिसूचनेच्या दिनांकापासून तीन वर्षेकिंवा शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल 
तोपर्यंत सुरू राहील . 

अॅड. श्रीमती सुसीबेन शाह, वरळी, मुंबई 
( १) सौ . चित्रा किशोर वाघ , परळ , मुंबई 

सदस्या 
( २) डॉ . श्रीमती आशाताई मिरगे, अकोला 

सदस्या 


अध्यक्षा 


( १ ) 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मे १४-२० , २०१५ / वैशाख २४-३० , शके १९ ३७ 


सदस्या 


सदस्या 


( ३ ) सौ . आशाताई शिवाजीराव भिसे , लातूर 
( ४ ) श्रीमती जोत्सना विसपुते , जळगांव 
( ५ ) अॅड. श्रीमती विजया बांगडे, चंद्रपूर 
( ६ ) श्रीमती उषा मनोहर कांबळे , उदगिर , लातूर 


सदस्या 


सदस्या 


~ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


उज्ज्वल उके , 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


m 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार, मे १४-२० , २०१५ / वैशाख २४-३० , शके १९ ३७ 


३ 


WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT 


New Administrative Building , 3rd Floor , 

Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

Date 31st December 2013 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA STATE COMMISSION FOR WOMEN ORDINANCE , 1993. 

No. RMA. 2009/C.R . 197 / D - 10. - In exercise of the power conferred by sub - sections ( 1) and (2 ) 
of section 3 of the Maharashtra State Commission for Women Act, 1993 (Act No. 15 of 1993 ), 
Government appoints Chairperson and non -official members of Maharashtra State Commission 
For Women by this notification . As per this notification Chairperson and non -official members 
appointed shall hold office for a period of three years from the date of this notification or till 
further order of Government whichever is earlier . 


Adv. Smt. Susiben Shah , Worli, Mumbai 


Chairperson 


Member 


Member 


Member 


( 1 ) Smt. Chitra Kishor Wagh , Parel, Mumbai 
( 2 ) Dr. Smt. Ashatai Mirge , Akola 
( 3 ) Smt. Ashatai Shivajirao Bhise , Latur 
(4 ) Smt. Jyotsna Vispute , Jalgaon 
(5 ) Adv . Smt. Vijaya Bangade , Chandrapur 
(6 ) Smt. Usha Manohar Kambale , Udgir , Latur 


Member 


Member 


Member 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


UJJWAL UKE , 


Principal Secretary to Government. 


भाग चार - ब -१ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार, मे १४-२० , २०१५ / वैशाख २४-३०, शके १९ ३७ 


४७ 


मंगळवार, एप्रिल २२, २०१४ / चैत्र २, शके १ ९ ३६ 


विधी व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १५ एप्रिल २०१४ 


. 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम, १ ९९९. 


क्रमांक विशेन्या . १३१४ / प्र.क्र . ५५ / का . नऊ. महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी अधिनियम, १९९९ च्या कलम ५ मधील पोट-कलम ( ३) व 
(१ ) (१९९९ चा महा. ३० ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मा . मुख्य 
न्यायमूर्ती यांच्या सहमतीने याद्वारे श्री . पी . आर . देशमुख , न्यायाधीश, नगर दिवाणी न्यायालय आणि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुंबई यांची नगर 
दिवाणी व सत्र न्यायालय, बृहन्मुंबई येथे श्री. पी. के. चव्हाण यांच्या जागी उक्त अधिनियमाखालील प्रकरणे चालविण्यासाठी विशेष न्यायाधीश 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सु . सो . शिंदे, 
विधी सल्लागार - नि - सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मे १४-२० , २०१५ / वैशाख २४-३०, शके १९ ३७ 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya ,Mumbai 400 032, 

dated 15th April 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA CONTROL OF ORGANIZED CRIME ACT, 1999 . 


No. SPC . 1314 /C.R . 55 / D - IX.— In exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) read 
with sub -section ( 1) of section 5 of the Maharashtra Control of Organized Crime Act , 1999 (Mah . 
XXX of 1999 ), the Government of Maharashtra , with the concurrence of the Hon ble Chief Justice 
of the High Court of Judicature at Bombay, hereby appoints Shri P. R. Deshmukh , Judge, City 
Civil Court and Additional Sessions Judge, Bombay as a Special Judge , at City Civil Court , 
Greater Bombay in place of Shri P. K. Chavan, for trial of cases filed under Maharashtra Control 
of Orgainzed Crime Act , 1999 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. S. SHINDE , 
Legal Advisor -cum - Joint Secretary . 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , मे १४-२०, २०१५ / वैशाख २४-३०, शके १ ९ ३७ 


४८ 


सोमवार , एप्रिल २८, २०१४ / वैशाख ८, शके १ ९ ३६ 


विधी व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक २३ एप्रिल २०१४ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम, १ ९९९. 

क्रमांक . विशेन्या १३१४ / प्र.क्र .४६/ का . नऊ . -महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी अधिनियम, १ ९९९ च्या कलम ५ मधील पोट-कलम ( ३ ) व 
( १ ) ( १९९९ चा महा. ३० ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन , मुंबई उच्च न्यायालयाचे मा . मुख्य 
न्यायमुर्ती यांच्या सहमतीने याद्वारे श्री . संजीव रावसाहेब कदम , जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाशिक यांची नाशिक येथे 
श्री . अजय श्रीधर रांजणदेकर जिल्हा न्यायाधीश-५ आणि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जिल्हा नाशिक यांच्या जागी उक्त अधिनियमाखालील प्रकरणे 
चालविण्यासाठी विशेष न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सु . सो . शिंदे, 
विधी सल्लागार - नि - सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मे १४-२० , २०१५ / वैशाख २४-३० , शके १९ ३७ 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 23rd April 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA CONTROL OF ORGANIZED CRIME ACT , 1999 . 


No.SPC 1314 /CR -46 /D - IX . — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 3 ) read with 
sub -section ( 1) of section 5 of the Maharashtra Control of Organized Crime Act , 1999 (Mah . XXX 
of 1999 ) the Government of Maharashtra with the concurrence of the Hon ble Chief Justice of the 
High Court of Judicature at Bombay , hereby appoints Shri Sanjiv Raosaheb Kadam , District 
Judge - 2 and Additional Sessions Judge , Nashik as a Special Judge , at Nashik respectively in 
place of Shri . A. S. Rajandekar, for trial of cases filed under Maharashtra Control of Organized 
Crime Act , 1999 . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


S. S. SHINDE , 
Legal Advisor- cum - Joint Secretary . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मे १४-२० , २०१५ / वैशाख २४-३० , शके १९ ३७ 


४ ९ 


बुधवार , 

मे ७ , २०१४ / वैशाख १७, शके १ ९ ३६ 


विधी व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक २३ एप्रिल २०१४ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम, १९९९ . 

क्रमांक विशेन्या १३१४ /प्र.क्र .४८ / का . नऊ . - महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी अधिनियम , १९९९ च्या कलम ५ मधील पोट-कलम ( ३) व (१ ) 
( १९९९ चा महा. ३० ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मा . मुख्य न्यायमूर्ती 
यांच्या सहमतीने याद्वारे श्रीमती प्राची पी . कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे यांची श्री . एस . पी . तावडे, जिल्हा 
न्यायाधीश-२ आणि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे यांच्या जागी विशेष न्यायाधीश म्हणून पुणे येथील महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी अधिनियम , 
१९९९ संबंधित खटले चालविण्यासाठी नियुक्ती करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सु . सो . शिंदे, 
विधी सल्लागार - नि - सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मे १४-२० , २०१५ / वैशाख २४-३० , शके १९ ३७ 


S 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 
Madam Kama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya, Mumbai 400 032 

dated the 23rd April 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA CONTROL OF ORGANIZED CRIME Act, 1999 . 


No. SPC.1314 /CR -48/IX . - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 3 ) read with 
sub -section ( 1) of section 5 of the Maharashtra Control of Organized Crime Act , 1999 (Mah . XXX 
of 1999) , the Government of Maharashtra with the concurrence of the Hon ble Chief Justice of the 
High Court of Judicature at Bombay , hereby appoints Smt. Prachi P. Kulkarni, District Judge - 2 
and Additional Sessions Judge , Pune as a Special Judge , for trial of cases filed under Maharashtra 
Control of Organized Crime Act, 1999 , arising from District Pune in place of Shri S. P. Tavade , 
the then District Judge - 2 and Additional Session Judge, Pune . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


S. S. SHINDE , 
Legal Advisor -cum - Joint Secretary . 


भाग चार - ब -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , मे १४-२०, २०१५ / वैशाख २४-३०, शके १९ ३७ 


मंगळवार , एप्रिल २९, २०१४ / वैशाख ९, शके १ ९ ३६ 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

गो . ते . रुग्णालय आवार , १० वा माळा , 
नवीन मंत्रालय , मुंबई ४०० ००१, दिनांक २९ एप्रिल २०१४. 


वाचा 


-शासन अधिसूचना, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र . बदली -२०१३ / प्राधिकारी / प्र.क्र . १ ९९/ सेवा-५, दिनांक १४ मार्च २०१४ . 


. 


शुद्धिपत्र 
वरील अधिसूचनेमधील अ. क्र . २ मध्ये विभाग प्रमुख “ संचालक , आरोग्य सेवा ( हि . ह. व ज. रो.), पुणे " ऐवजी " सह संचालक , 
आरोग्य सेवा ( हि . ह. व ज . रो.), पुणे ” असे वाचावे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ज्ञा . ल . सुळ, 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार, मे १४-२० , २०१५ / वैशाख २४-३०, शके १९ ३७ 


83 


५१ 


बुधवार , 

मे ७, २०१४ / वैशाख १७, शके १ ९ ३६ 


HOME DEPARTMENT 
30th Floor , Centre - 1 Building, World Trade Centre , Cuffe Parade , Mumbai 400 005 , 

dated the 5th May 2014 


NOTIFICATION 


No.TRN -0214 / C.R.96 /POL -5B . — In pursuance of the [Maharashtra Police (Amendment ) 
Ordinance , 2014 (Mah . Ord.III of 2014 ) published on 5th April 2014 , Home Department] 
Government is pleased to constitute the Police Establishment Board No.2 as shown below : 
( 1 ) Director General and Inspector General of Police 

Chairperson 
( 2 ) Additional Chief Secretary (Appeal and Security ) 

Member 
( 3 ) Director General, Anti-Corruption Bureau 

Member 
(4 ) Commissioner of Police , Mumbai 

Member 
(5 ) Additional Director General and Inspector General of 

Member 
Police (Law and Order) 
(6 ) Additional Director General and Inspector General of 

Member -Secretary . 
Police ( Establishment) 
( 2 ) In pursuance of the [Maharashtra Police ( Amendment) Ordinance , 2014 (Mah . Ord . III of 
2014 ) published on 5th April 2014 , Home Department] Government is pleased to constitute the 
Police Establishment Board at each Range Level as shown below : 
( 1) Range Inspector General of Police 

Chairperson 
( 2 ) Two senior-most Superintendents of Police within Range 

Member 
( 3 ) The Reader (Deputy Superintendents of Police ) 

Member -Secretary . 
In the Office of the Range Inspector General of Police . 
( 3 ) In pursuance of the [Maharashtra Police ( Amendment) Ordinance , 2014 (Mah . Ord . III of 
2014 ) published on 5th April 2014 , Home Department ] Government is pleased to constitute the 
Police Establishment Board at each Commissionerate Level as shown below : 
( 1 ) Commissioner of Police 

Chairperson 
( 2 ) Two senior-most Officers in the rank of Joint Commissioner or Member 

Additional Commissioner or Deputy Commissioner of Police . 
(3 ) Deputy Commissioner of Police (Head Quarter ) 

Member 
Secretary 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SHIVAJI PATANKAR , 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार - ब -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , मे १४-२०, २०१५ / वैशाख २४-३०, शके १ ९ ३७ 


५२ 


मंगळवार , मे १३, २०१४/ वैशाख २३ , शके १९ ३६ 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ मे २०१४ 

आदेश 
महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम , २०११. 

क्रमांक संकीर्ण. २०१३/ प्र.क्र . १७८ / ऊर्जा- २. - ज्याअर्थी, टोरंट पॉवर मर्या. यांचेकडून होणारा वीज पुरवठा महाराष्ट्र अत्यावश्यक 
सेवा परिरक्षण अधिनियम , २०११ च्या ( २०११ चा महा. १२ ) ( या नंतर ज्यास “ सदर, २०११ अधिनियम ” असे संबोधण्यात आले आहे. ) 
कलम २ च्या खंड ( ए) च्या उपखंड ( २) च्या अर्थानुसार अत्यावश्यक सेवा आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदर अधिनियमाच्या कलम ४ च्या उप कलम (१ ) व ( ३ ) यासह कलम २ च्या खंड ( अ) च्या उपखंड (दोन ) 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून निर्गमित केलेल्या शासन आदेश , उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक 
संकीर्ण.२०१३/ प्र.क्र . १७८ / ऊर्जा-२, दिनांक १४ मे २०१३ द्वारे ( महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग ४ - ब, दिनांक १४ मे २०१३ रोजी प्रसिद्ध 
झाले.) महाराष्ट्र शासनाने दिनांक १४ मे २०१३ पासून सदर अत्यावश्यक सेवेमध्ये संप करण्यास प्रतिबंध केला आहे. तसेच समक्रमांकित 
अधिसूचना दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१३ अन्वये सदर मुदत सहा महिन्यांनी वाढविण्यात आली आहे; 

आणि ज्याअर्थी, सदर अत्यावश्यक सेवेमध्ये संप करण्यास केलेल्या प्रतिबंधाचा कालावधी पुढे सहा महिन्यांनी वाढविणे सार्वजनिक 
हितास्तव आवश्यक आहे , अशी महाराष्ट्र शासनाची खात्री पटली आहे. 

त्याअर्थी आता , सदर अधिनियमाच्या कलम ४ च्या उप कलम ( ३ ) यासह कलम ( २ ) च्या खंड ( अ ) च्या उपखंड ( २ ) अन्वये 
दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त वीज पुरवठ्याच्या आस्थापनेमध्ये संप करण्यास केलेल्या प्रतिबंधाचा कालावधी 
पुढे सहा महिन्यांनी वाढवीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सि.मं.इनामदार , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार, मे १४-२० , २०१५ / वैशाख २४-३० , शके १९ ३७ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 12th May 2014 


Order 


MAHARASHTRA ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE ACT , 2011 . 

No. SANKIRNA . 2014 /C.R . 178/NRG -2 . — Whereas , the supply of electricity by the Torrent 
Power Limited , is an essential service within the meaning of sub -clause ( ii) of clause (a ) of section 
2 of the Maharashtra Essential Services Act , 2011 (Mah . XII of 2011) (hereinafter referred to as 
" the said Act" ); 

And whereas, by Government Notification , Industries , Enegry and Labour Department 
SANKIRNA . 2013 /CR - 178 /NRG - 2 , dated 14th May 2013 published in the Maharashtra 
Government Gazette , Part IV - B , dated 14th May 2013 issued in exercise of the powers conferred 
by sub -sections ( 1) and ( 3) of section 4 read with sub- clause ( ii ) of clause ( a ) of section 2 of the said 
Act the Government of Maharashtra prohibited the strike in the said establishment of the said 
essential service from the date of the publication in the Maharashtra Government Gazette . 
Government Notification of even number , dated 12th November 2013. Government has extended 
the period of prohibition of strike in the said establishment for the six months ; 

And whereas , the Government of Maharashtra is satisfied that in the public interest it is 
necessary to extend the period of prohibition of strike in the establishment of supply of 
electricity of the said licensee , for a further period of six months. 

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section (3 ) of section 4 read with 
sub -clause (ii) of clause (a ) of section 2 of the said Act, the Government of Maharashtra hereby 
extends the period of prohibition of strike in regard to the establishment of supply of electricity 
of in the said establishment for the period of six months . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. M. INAMDAR , 


Deputy Secretary to Government . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार, मे १४-२० , २०१५ / वैशाख २४-३० , शके १९ ३७ 


. 


५३ 


मंगळवार , मे १३, २०१४ / वैशाख २३ , शके १ ९ ३६ 


जलसंपदा विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १३ मे २०१४ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम , २००५. 

क्र . मजनिप्रा -२०१३ /(१० ९ /१३) / जसं ( आस्था).- महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम , २००५ ( २००५ चा महा. १८ ) याचे 
कलम ३० चे पोट-कलम (१ ) व कलम ११ चा खंड ( क ), कलम २२ तसेच महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम, १९ ०४ (१९ ०४ चा 
मुंबई १ ) याचे कलम २१ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि या बाबतीत समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर 
करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण ( पाणी वापरांच्या हक्काचे वाटप व संनियंत्रण , विवाद व अपिले आणि 
इतर बाबी) नियम, २०१३ निरसित करण्याकरिता, उक्त कलम ३० च्या पोट- कलम ( १) मध्ये आवश्यक असल्यानुसार पूर्व प्रसिद्ध केल्यानंतर 
खालील नियम तयार करीत आहे , ते असे : 

संक्षिप्त नाव. - या नियमांना महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (पाणी वापरांच्या हक्काचे वाटप व संनियंत्रण , विवाद 
व अपिले आणि इतर बाबी ) (निरसन ) नियम, २०१४ असे म्हणावे. 

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण ( पाणी वापरांच्या हक्काचे वाटप व संनियंत्रण, विवाद व अपिले आणि इतर बाबी) 
नियम, २०१३ याद्वारे निरसित करण्यात येत आहेत. 


~ 


१ . 


२ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ए. बा . पाटील, 


शासनाचे प्रधान सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , मे १४-२०, २०१५ / वैशाख २४-३०, शके १९ ३७ 


१५ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, Mumbai 400 032, 

dated the 13th May 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA WATER RESOURCES REGULATORY AUTHORITY ACT, 2005 . 


No. MWRRA - 2013 /( 109/2013 )/W.R .(Est. ).— In exercise of the powers conferred by sub -section 
( 1 ) of section 30 read with clause (a ) of section 11 , section 22 of the Maharashtra Water Resources 
Regulatory Authority Act, 2005 (Mah . Act XVIII of 2005 ), read with section 21 of theMaharashtra 
General Clauses Act (I of 1904 ), and of all other powers enabling it in this behalf, the Government 
of Maharashtra , hereby makes the following rules to repeal the Maharashtra Water Resources 
Regulatory Authority (Allocation and Monitoring of Entitlements, Disputes and Appeals and 
Other Matters ) Rules, 2013 , the same having been previously published as required by sub - section 
( 1) of the said section 30 , namely : 

1. Short title . — These rules may be called the Maharashtra Water Resources Regulatory 
Authority (Allocation and Monitoring of Entitlements, Disputes and Appeals and Other 
Matters ) (Repeal) Rules , 2014 . 

2. The Maharashtra Water Resources Regulatory Authority (Allocation and Monitoring 
of Entitlements, Disputes and Appeals and Other Matters ) Rules , 2013 , are hereby repealed . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


E. B. PATIL , 
Principal Secretary to Government. 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , मे १४-२०, २०१५ / वैशाख २४-३०, शके १ ९ ३७ 


५४ 


गुरुवार , मे १५ , २०१४ / वैशाख २५, शके १ ९ ३६ 


“ 


उक्त 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक १३ मे २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम , १ ९ ५८ . 

क्रमांक मुद्रांक . २०१३ / ३७२६ / प्र.क्र .६०४ / म- १. - महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम (१९ ५८ चा ६० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
अधिनियम " 

आकारण्यात आला आहे.) याच्या कलम ६९ च्या तरतुदीन्वये करण्यात आलेले मुंबई मुद्रांक (महसूल मुद्रांकाच्या विक्रीवर डाक 
विभागाला कमिशन देणे ) नियम , २००४ यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि उक्त अधिनियमांच्या कलम ६९ च्या पोट- कलम (३ ) च्या 
परंतुकाखालील पूर्व प्रसिद्धी बाजूला सारून तातडीने कार्यवाही करणे ज्यामुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल महाराष्ट्र 
शासनाची खात्री पटली आहे. 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमांच्या कलम ६९ चे पोट - कलम ( १ ) आणि पोट - कलम ( २ ) चे खंड ( ब ) व ( क ) आणि पोट- कलम ( ३ ) 
चे परंतुक याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासन , याद्वारे मुंबई मुद्रांक ( महसूल मुद्रांकाच्या विक्रीवर डाक विभागाला कमिशन देणे) नियम, २००४ यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम 
करीत आहे : 

(१) या नियमांना , मुंबई मुद्रांक ( महसूल मुद्रांकाच्या विक्रीवर डाक विभागाला कमिशन देणे ) नियम , २०१४ असे म्हणावे. 

( २) मुंबई मुद्रांक ( महसूल मुद्रांकाच्या विक्रीवर डाक विभागाला कमिशन देणे ) नियम, २००४ ला जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये नोंद 
क्र . ३ ऐवजी पुढील नोंद दाखल करण्यात येईल : 
( ३ ) दिनांक १ जानेवारी २०१४ ते ३१ डिसेंबर २०१४ 

१० टक्के . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ज्योत्स्ना मु . माडेकर , 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मे १४-२०, २०१५ / वैशाख २४-३०, शके १९ ३७ 


१७ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 

dated 13th May 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA STAMP ACT , 1958 . 

No. MUDRANK . 2013/3726 /C.R . 604 / M - 1.- Wheareas the Government of Maharashtra is 
satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action further to 
amend the Bombay Stamps ( Payment of Commission to the Department of Posts on sale of Revenue 
Stamps ) Rules, 2004 , framed under the provision of section 69 of the Maharashtra Stamp Act (LX 
of 1958 ) ( hereinafter referred as “ the said Act” ), and to dispense with the condition of previous 
publication under the proviso to sub -section ( 3 ) of section 69 thereof. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1), clauses (6 ) and (c ) of 
sub -section (2 ) read with the proviso to sub - section (3 ) of 69 of the said Act, and all other powers 
enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby makes the following rules to 
amend the Bombay Stamps ( Payment of Commission to the Department of Posts on sale of Revenue 
Stamps) Rules, 2004 , as follows namely : 

( 1) These rules may be called the Bombay Stamps ( Payment of Commission to the 
Department of Posts on sale of Revenue Stamps ) Rules , 2014 . 

( 2 ) In the schedule appended to the Bombay Stamps (Payment of Commission to the 
Department of Posts on sale of Revenue Stamps) Rules , 2004 for entry 3 , the following entry 
shall be substituted , namely 
( 3 ) “ 1st January 2014 to 31st December 2014 

10 per cent.” 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


JYOTSNA M. MADEKAR , 

Section Officer . 


भाग चार - ब -३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मे १४-२०, २०१५ / वैशाख २४-३०, शके १९ ३७ 


शनिवार , मे १७, २०१४ / वैशाख २७, शके १ ९ ३६ 


सहकार विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय (विस्तार ), मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ मे , २०१४ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६०. 


क्रमांक संकीर्ण. २०१३/ प्र.क्र . ६२३ /१३- स. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० च्या कलम ७३ कब ( १) मध्ये राज्यातील 
सहकारी संस्थांच्या निवडणूका घेण्यासाठी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण घटित करण्याची तरतूद आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० च्या कलम ७३ कब ( २) नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , के . शंकरनारायणन, राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, श्री . 
मधुकर चौधरी यांची राज्य सहकारी निवडणूक आयुक्त, पुणे या पदावर नियुक्ती करीत आहे. 

सदर अधिनियमाच्या कलम ७३ कब ( २) मधील तरतुदीनुसार आयुक्त ज्या दिनांकास आपले पद धारण करतील त्या दिनांकापासून तीन 
वर्षाच्या कालावधीपर्यंत किंवा त्यांच्या वयाची ६५ वर्षे पूर्ण होतील यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत पद धारण करतील . 


के . शंकरनारायणन , 
राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजगोपाल देवरा , 
सचिव ( सहकार ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मे १४-२० , २०१५ / वैशाख २४-३० , शके १९ ३७ 


१ ९ 


५६ 


बुधवार , 


मे 


२१, २०१४ / वैशाख ३१, शके १ ९ ३६ 


ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग 


बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ , 
फोर्ट मुंबई ४०० ००१, दिनांक १५ मे २०१४ 


आदेश 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ 

क्रमांक झेडपीबी २०११/ साआर-४६ / पं.रा .५ ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९ ६५ 
( १९ ६५ चा महा.४० ) याच्या कलम ३ ची पोटकलमे ( २ ) व ( २ - क ) व कलम ३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना नगर विकास विभाग क्र.एमयूएन १००८ / सीआर -३८८ / नवि -१८ , दिनांक १७ जानेवारी २०१४ (यात 
यापुढे जिचा उक्त अधिसूचना असा निर्देश करण्यात आला आहे. ) अन्वये महाराष्ट्र शासनाने नागपूर जिल्हयातील कन्हान पिंपरी महसुली गावाचे 
स्थानिक क्षेत्र हे अधिक लहान नागरी क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट केले आहे आणि त्या करिता माहराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , 
१९ ६१ ( १९ ६२ चा महा.पाच) याच्या कलम २५५ च्या पोट - कलम ( २) चा खंड ( सहा) अन्वये कन्हान पिंपरी नगरपरिषद या नावाने एक नगरपरिषद 
घटित करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता , हक्क आणि दायित्वे ( त्याने केलेला कोणताही करार 
किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९ ६१ याच्या कलम २५५ च्या पोट - कलम ( २) चा खंड ( सहा) 
द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , असा निदेश देते की , नागपूर जिल्हयातील कन्हान , 
व सिहोरा महसुली गावासंबंधात नागपूर जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता, हक्क आणि दायित्वे (तिने केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील 
हक्क व दायित्वे धरून ) ही , शासन निर्णय , ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक - एमपीएच -१ ९९ ७ / सीआर -६४५ / ५६( ४७) दिनांक २० 
जुलै १९९९ या मध्येविनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर कन्हान पिंपरी नगर परिषदेकडे हस्तांतरित झाल्याप्रमाणे असतील आणि तिच्याकडे निहित 
असतील . 


. 


. 


पिंपरी , सत्रापूर 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . नरेश गिते, 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -३ अ 


po 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , मे १४-२०, २०१५ / वैशाख २४-३०, शके १९ ३७ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 


Bandhkam Bhavan , 25 Marzban Path , 
Fort, Mumbai 400 001, dated the 15th May 2014 


ORDER 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 


No. ZPB 2011/CR - 46 /PR -5. - Whereas, the Government of Maharashtra has, under the Gov 
ernment Notification , Urban Development Depertment, No.MUN1008 /C.R.388 /UD18 , dated the 
17th January , 2014 ( hereinafter referred to as " the said notification ” ) issued in exercise of the 
powers conferred by sub -section (2 ), (2A ) and (3 ) of section 3 of the Maharashtra Municipal Coun 
cils , Nagar Panchayats and Industrial Township Act , 1965 (Mah . XL of 1965 ), has specified the 
local areas of revenue villages of Kanhan , Pipri, Satrapur and Sihora of Parshivani Taluka in 
Nagpur District to be a smaller urban area , for which a Municipal Council by the name of the 
Kanhan Pipri Municipal Council is constituted ; 

And whereas , pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets , rights and liabilities of the existing local authority ( including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it ) to the successor local authority ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -clause (vi) of clause (d ) of sub 
section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 
(Mah . V of 1961), and of all other powers enabling it in that behalf, the Government ofMaharashtra 
hereby directs that all the assets, rights and liabilities of the Nagpur Zilla Parishad , in respect of 
the revenue villages of Kanhan , Pipri, Satrapur and Sihora in Parshivani Block of nagpur District 
(including the rights and liabilities under any agreement or contract made by it), shall stand 
transferred to and shall vest in the Kanhan Pipri Municipal Council, on the terms and conditions 
specified in the Government Resolution , Rural Development and Water Conservation Depart 
ment, No. MPH -1997 /CR -645/56 ( 47), dated the 20th July 1999 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . NARESH GITE , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मे १४-२० , २०१५ / वैशाख २४-३० , शके १९ ३७ 


२१ 


५७ 


शुक्रवार , मे २३, २०१४ / ज्येष्ठ २, शके १ ९ ३६ 


सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ मे २०१४ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र ( कारखान्यांना पुरविण्यात आलेल्या ) ऊस दराचे विनियमन अधिनियम , २०१३. 

क्रमांक ससाका -२०१३ / प्र.क्र . १४४ / २५ स . - महाराष्ट्र ( कारखान्यांना पुरविण्यात आलेल्या) ऊस दराचे विनियमन अधिनियम, २०१३ 
( २०१३ चा महा.३३ ) याचे कलम १ च्या पोट - कलम ( २) च्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे , असे निदेश देत आहे की , 
अधिनियम दिनांक १ जून २०१४ रोजी अंमलात येईल . 


उक्त 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजगोपाल देवरा 


शासनाचे सचिव . 


CO -OPERATION , MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032, dated 23rd May 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA REGULATION OF SUGARCANE PRICE (SUPPLIED TO FACTORIES ) ACT, 2013 . 


No. SSK - 2013 /C.R.144 / 25 - C. - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 2 ) of 
section 1 of Maharashtra Regulation of Sugarcane Price (Supplied to Factories) Act , 2013 
(Mah . XXXIII of 2013 ), the Government of Maharashtra hereby appoints the 1st June 2014 to be 
the date on the said Act shall come into force . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


RAJGOPAL DEVARA , 


Secretary to Government. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मे १४-२०, २०१५ / वैशाख २४-३०, शके १ ९ ३७ 


५८ 


शनिवार , मे २४ , २०१४ / ज्येष्ठ ३, शके १ ९ ३६ 


गृहनिर्माण विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २२ मे २०१४ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास ), अधिनियम , १९ ७१ . 

क्रमांक झोपुयो. १००८ / प्र.क्र . १४३( २)/झोपसु-१.-ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास ) अधिनियम , १९ ७१ 
(१९ ७१ चा महा . २८ ) याच्या कलम ३ च्या पोट- कलम (१) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, शासकीय अधिसूचना, गृहनिर्माण 
विभाग, क्रमांक झोपसु १००८ / सी.आर. १४३( २)/ झोपसु-१ , दिनांक १३ जानेवारी २०१४ जारी करून, उक्त अधिसूचनेस जोडलेल्या अनुसूचीमधील 
विनिर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्रांकरिता सक्षम प्राधिकरण व अपील प्राधिकरण नियुक्त केलेले होते 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस जोडलेल्या अनुसूचीच्या नोंद १ च्या स्तंभ ( २) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले उप मुख्य अधिकारी, जागतिक 
बँक प्रकल्प, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ हे, त्याच्या स्तंभ ( ३) मध्ये त्यासमोर केलेल्या क्षेत्राकरिता सक्षम प्राधिकरण म्हणून आहे आणि 
उक्त पद हे आता रद्द झालेले आहे आणि भूव्यवस्थापक , मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ हे, दुसरे पद निर्माण केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास , उक्त अधिसूचनेच्या स्तंभ ( ३) मध्ये नमूद केलेल्या क्षेत्राकरिता , सक्षम प्राधिकरण म्हणून , भूव्यवस्थापक , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ यांची नियुक्ती करणे इष्ट आहे असे वाटते . 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास ) अधिनियम , १९ ७१ (१ ९ ७१ चा महा. २८ ) याच्या कलम ३, 
पोट- कलम ( १) हे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे उक्त शासकीय अधिसूचनेत, पुढील सुधारणा करीत आहे , 


~ 


उक्त 


. 


त्या अशा : 


उक्त अधिसूचनेमधील, त्यास जोडलेल्या अनुसूचीच्या नोंद १, स्तंभ ( २) मधील, “ उप मुख्य अधिकारी , जागतिक बँक प्रकल्प, मुंबई गृहनिर्माण 
व क्षेत्रविकास मंडळ ” या मजकुराऐवजी, “ भूव्यवस्थापक, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ ” हा मजकूर दाखला करण्यात येईल. 

उक्त मराठी भाषेतील अधिसूचनेमधील त्यास जोडलेल्या अनुसूचीच्या नोंद २, स्तंभ (२) मधील “ उप मुख्य अभियंता (पणन) ” या मजकुराऐवजी 
“ उप मुख्य अधिकारी (पणन ) ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . ग . साळवी, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , मे १४-२०, २०१५ / वैशाख २४-३०, शके १९ ३७ 


२३ 


HOUSING DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 22nd May 2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA SLUM AREAS (IMPROVEMENT, CLEARANCE AND REDEVELOPMENT) ACT , 1971. 


No. Zopasu 1008 / C.R.143 (2 )/Zopasu-1.-Whereas , the Government of Maharashtra has, 
vide the Government Notification , Housing Department , No. Zopasu . 1008 /CR - 143(2 )/ Zopasu - 1 , 
dated the 13th January 2014 , issued in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of 
section 3 of the Maharashtra Slum Areas (Improvment, Clearance and Redevelopment) Act , 1971 
(Mah . XXVIII of 1971), appointed the Competent Authorities and the Appellate Authorities for 
the areas specified in the Schedule appended to the said notification ; 

And Whereas, the Deputy Chief Officer , World Bank Project, Mumbai Housing and Area 
Development Board is specified in column ( 2 ) of entry 1 of the Schedule appended to the said 
notification as a Competent Authority for the area mentioned against him in column (3 ) thereof 
and the said post has been extinguished and an another post of Land Manager, Mumbai Housing 
and Area Development Board has been created by the Mumbai Housing and Area Development 


Board ; 


And Wheras , the Government of Maharashtra considers it expedient to appoint the said 
Land Manager , Mumbai Housing an Area Development Board , to be the Competent Authority for 
the area mentioned in column ( 3 ) of the said notification . 

Now , therfor, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 3 of the 
Maharashtra Slum Areas (Imporvement, Clearance and Redevelopment) Act, 1971 (Mah . XXVIII 
of 1971), the Government of Maharashtra hereby amends the said Government Notification , as 
follows, namely : 

In the said Notification , in the Schedule appended thereto , in entry 1 , in column (2 ), for the 
words “ Deputy Chief Officer , World Bank Project , Mumbai Housing and Area Development Board 
the words “ Land Manager , Mumbai Housing and Area Development Board ” shall be substitued . 


2 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. G. SALVI, 
Deputy Secretary to Government . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार, मे १४-२० , २०१५ / वैशाख २४-३० , शके १९ ३७ 


५ ९ 


सोमवार , मे २६, २०१४/ ज्येष्ठ ५ , शके १९ ३६ 


कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्व्यवसाय विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २२ मे २०१४ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र 

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये 
पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 

क्रमांक आकृवि . १२१४/ प्र.क्र . १८५/१५ ओ. - महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचेविनियमन आणि शीसकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून करण्यात आलेले सर्व 
विद्यामान नियम , आदेश किंवा विलेख यांचे अधिक्रमन करून सदर अधिनियमाच्या कलम-७ मधील तरतुदीनुसार या अधिनियमाच्या प्रयोजनाकरिता 
कृषी विभागाचे सचिव हे विभागाचे प्रशासकीय प्रमुख आणि आयुक्त ( कृषी) हे विभाग प्रमुख म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, कृषी 
संभागाचे सह संचालक ( कृषी) यांना प्रादेशिक विभाग प्रमुख म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. कृषी विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय कार्यालयातील 
गट - अ ते गट - ड मधील सर्व अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यासाठी सक्षम असणाऱ्या प्राधिकाऱ्याची सूची पुढीलप्रमाणे अधिसूचित करण्यात 
येत आहे 


. 


अ.क्र . 


संवर्ग 
( २ ) 


बदली करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी 

( ३ ) 


( १ ) 


१ . 


मा . मुख्यमंत्री 


. 


२ . 


महाराष्ट्र कृषी सेवा व सामान्य राज्य सेवा गट - अ 
( बदल्यांचे विनियमन अधि ., २००५ कलम ६ मध्ये नमूद 
वेतनश्रेणी रुपये १०,६५०-१५,८५० व त्यापेक्षा अधिक 
वेतनश्रेणी असलेले अधिकरी) . 
महाराष्ट्र कृषी सेवा व सामान्य राज्य सेवा गट - अ 
( वेतनश्रेणी रुपये १,०६०-१५,८५० पेक्षा कमी ) 
महाराष्ट्र कृषी सेवा गट - ब / सामान्य राज्य सेवा 
गट - ब / महाराष्ट्र कृषी सेवा गट - ब ( कनिष्ठ ) राजपत्रित . 
गट - ब ( अराजपत्रित ) व गट - क 


अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव ( कृषी ) यांचेशी 
विचारविनिमय करून कृषी विभागाचे प्रभारी मंत्री. 


३ . 


आयुक्त ( कृषी) 


४ . 


गट - ड 


संबंधित विभागाचेविभागीय कृषी सह संचालक 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वि . द . ठाकूर , 


शासनाचे अवर सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मे १४-२० , २०१५ / वैशाख २४-३० , शके १९ ३७ 


२५ 


६० 


बुधवार , 


मे 


२८, २०१४/ ज्येष्ठ ७, शके १ ९ ३६ 


पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग 
गो . ते. रुग्णालय संकूल , ७ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग , 

मुंबई ४०० ००१, दिनांक २८ मे २०१४ . 


- 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन ) अधिनियम, २०० ९. 

क्रमांक आपना. १०१० / प्र.क्र .१२७ / पापु- १५. - महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन ) अधिनियम , २०० ९ ( २०१३ चा महा.२६ ), मधील 
कलम १ मधील पोट-कलम ३ अन्वये दिलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासन, सदर अधिनियम याव्दारे दिनांक १ जून २०१४ पासून 
अंमलात येण्याचा दिनांक नियत करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजेश कुमार, 


शासनाचे प्रधान सचिव . 


WATER SUPPLY AND SANITATION DEPARTMENT 

7th Floor , G. T. Hospital Complex, L. T. Marg , 
Mumbai 400 001., dated the 28th May 2014 


NOTIFICATION 
MAHARASHTRA GROUND WATER (DEVELOPMENT AND MANAGEMENT) ACT , 2009. 

No. Aapana 1010 /C.R.127 /Papu - 15.— In exercise of the powers conferred by sub - section ( 3) of 
section 1 of the Maharashtra Ground water (Development & Management) Act , 2009 (Mah . XXVI 
of 2013 ) the Government ofMaharashtra hereby appoints the 1st day of June 2014 to be the date 
on which the said Act shall come into force . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


RAJESH KUMAR , 
Principal Secretary to Government . 


भाग चार - ब -४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार, मे १४-२० , २०१५ / वैशाख २४-३०, शके १९ ३७ 


६१ 


बुधवार , 


मे 


२८ , २०१४/ ज्येष्ठ ७, 


शके १ ९ ३६ 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ मे २०१४. 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसायी परिषद अधिनियम, १ ९ ६१. 

क्रमांक. एमसीआय .०४१२ / प्र.क्र .११६ / अधिनियम.- ज्याअर्थी महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसायी अधिनियम, १ ९ ६१ (१ ९ ६१ चा महा. अठ्ठावीस ) 
( यात ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम असा केला आहे.) याचे कलम-४ , पोट - कलम ( १) च्या परंतुकाच्या प्रयोजनार्थ, शासन अधिसूचना, 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक एमसीआय.२००६/ ३१८ / प्र.क्र .१४४ / ०६ / अधिनियम , दिनांक ५ जुलै २००७ नुसार अधिसूचित 
केली आहे; 

आणि , ज्याअर्थी, उक्त अधिनियम यांचे कलम ३( अ) च्या पोट- कलम ( १) चा खंड( क ) व कलम ४, पोट -कलम (१) अन्वये महाराष्ट्र 
भारतीय औषध परिषदेवर सदस्यांचीनिवड करण्याच्या प्रयोजनार्थ सर्वसाधारण निवडणुका घ्यावयाच्या आहेत . त्याअर्थी आता उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ४ आणि महाराष्ट्र भारतीय औषध परिषद निवडणूक नियम , १९ ६७ चे कलम ५, पोट- कलम ( २) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त नियम ५ च्या 
प्रयोजनार्थ, 

( एक ) नोंदवहीच्या भाग - एकमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या नोंदणीकृत वैद्यक व्यवसायींना त्यांच्यामधील आठ सदस्यांची निवड 
करण्यासाठी ; आणि 

( दोन) नोंदवहीच्या भाग- दोन आणि तीन मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या नोंदणीकृत वैद्यक व्यवसायींना त्याच्यामधून एका सदस्याची 
निवड करण्यासाठी आवहान करीत आहेत . 

त्याचप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ - अ च्या पोट - कलम (१) चा खंड (ड ) व कलम-४ तसेच महाराष्ट्र भारतीय वैद्यक परिषद 
( निवडणूक ) नियम , १९ ६७, या नियमाच्या नियम ५, पोट-नियम (३) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन 


याद्वारे : 


( एक ) महाराष्ट्र राज्यातील कोणत्याही सांविधीक विद्यापीठाशी संलग्न असलेलीकिंवा यथास्थिती त्या विद्यापीठाची मान्यता दिलेली व अशा 
विद्यापीठाकडून घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेला बसण्याकरिता भारतीय औषध वैद्यक शास्त्रामधील शिक्षण देणारी महाविद्यालये व संस्था यांचे प्राचार्य 
किंवा प्रमुख, 

आणि 
( दोन ) अशा महाविद्यालयाचेकिंवा संस्थेचे (प्राचार्यकिंवा प्रमुख यांच्या व्यतिरिक्त्त) शिक्षक यांना, 

खंड (ड) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे या अधिनियमाच्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या कोणत्याही अर्हता असलेले जे 
नोंदणीकृत व्यवसायी आहेत आणि अशा कोणत्याही महाविद्यालयात किंवा संस्थेत कोणत्याही भारतीय औषध वैद्यकशास्त्र पद्धतीचा अध्यापनाच्या 
कामात तीन वर्षांपेक्षा कमी नसेल इतक्या कालावधीसाठी गुंतलेल्या आहेत अशा त्यांच्यामधील व्यक्तीमधून या प्रत्येक प्रवर्गातील दोन सदस्यांची 
या परिषदेवर निवड करण्याकरिता आवाहन करीत आहे . 

त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र भारतीय औषध परिषद (निवडणूक ) नियम, १९६७ च्या नियम ६, पोट -नियम (१) च्या तरतुदीच्या अधीन राहून 
संचालक , आयुर्वेद यांच्या शिफारसीनुसार महाराष्ट्र शासन याद्वारे डॉ. मुकुंद द. बामणीकर, प्राध्यापक, रा. आ . पोदार वैद्यक ( आयुर्वेद ) महाविद्यालय, 
मुंबई यांची महाराष्ट्र भारतीय औषध परिषदेच्या निवडणुकीच्या प्रयोजनाकरितानिर्वाचन अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


य . रा . गायकवाड , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार, मे १४-२० , २०१५ / वैशाख २४-३० , शके १९ ३७ 


२७ 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032, dated the 16th May 2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MEDICAL PRACTITIONER S Act 1961. 


No. MCI. 0412 /CR . 116 /ACT. — Whereas , under Government Notification , Medical Education 
and Drug s Department No. MCI- 2006 /318 / C . R. 144 /06 /ACT, dated 5th July 2007 has been 
notified as the date for the purposes of the proviso to sub - section ( 1 ) of section 4 of Maharashtra 
Medical Practitioner s Act, 1961 (Mah . XXVIII of 1961) (hereinafter referred to as “ the said 
Act " ) ; 

And whereas, for the purpose of electing members on the Maharashtra Council of Indian 
Medicine , general elections are to be held under sub -section ( 1) of section 4 of the said Act. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause (c ) of sub -section ( 1 ) of section 
3- A and section 4 of the said Act read with sub -rule (2 ) of rule 5 of Maharashtra Council of Indian 
Medicine (Election ) Rules 1967, the Government of Maharashtra hereby call upon , 

(i) the registered Practitioners included in part I of the Register to elect eight members 
from amongst themselves; and 

( ii ) the registered Practitioners included in part II and III of the Register to elect one 
members from amongst themselves , for the purposes of the said rule 5 . 

Further , in exercise of the powers conferred by clause ( d ) of sub - section ( 1) of section 3A 
and section 4 of the said Act, read with sub -section ( 3 ) of rule 5 of the Maharashtra Council 
of Indian Medicine ( Election ) Rules , 1967, the Government of Maharashtra hereby call opon , 

(i) the Principals or Heads of Colleges or Institutions affiliated to or , as the case may be , 
recognised by any statutory university in the state of Maharashtra and which are imparting 
education in Indian Medicine for appearing at the examination held by any such university , 
and 

(ii) the Teachers (other than Principals or Heads) of such colleges or institutions , to elect 
two members from each of these categories , on the council , as required by clause ( d ) from 
amongst themselves who are registered practitioners possessing any of the qualifications 
specified in the schedule to the Act and for a period of not less than three years engaged 
in teaching any of the systems of Indian Medicine in any such colleges or institutions. 

Further, in pursuance of sub -rule ( 1 ) of rule 6 of the Maharashtra Council of Indian Medicine 
( Election ) Rules , 1967 the Government of Maharashtra , in consultation with the Director of 
Ayurved hereby appoints Dr. M. D. Bamnikar Prof. R. A. Podar Medical ( Ayurved ) College, 
Mumbai, to the Returning Officer for the purposes of the elections of the Maharashtra Council 
of Indian Medicine. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


Y. R. GAIKWAD , 
Deputy Sectretary to Government . 


भाग चार - ब -५ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार, मे १४-२० , २०१५ / वैशाख २४-३०, शके १९ ३७ 


६२ 


गुरुवार , मे २ ९, २०१४/ ज्येष्ठ ८ , शके १ ९३६ 


गृहनिर्माण विभाग 
मादामा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

दिनांक २९ मे २०१४. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास ), अधिनियम, १ ९ ७१. 

क्रमांक. झोपुयो-२०१३ / प्र.क्र .१५० / झोपसु . - महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास ) अधिनियम, १९ ७१ (१९ ७१ चा महा. 
२८ ) च्या कलम ३ च्या पोट - कलम (१ ) आणि कलम ३५ च्या पोट- कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र 
शासन याद्वारे : 


( क ) सोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ (२) मध्ये नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची, उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ, त्या अनुसूचीच्या 
स्तंभ ( ३) मध्ये, त्या प्रत्येकाच्या नावासमोर अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्रांकरिता , सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे; आणि 


( ख ) उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ( ४ ) मध्ये नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३५ च्या पोट - कलम ( १) च्या 
प्रयोजनार्थ, तिच्या स्तंभ ( २) मध्ये, त्या प्रत्येकाच्या नावासमोर अनुक्रमे नमूद केलेल्या सक्षम प्राधिकाऱ्याने काढलेल्या अथवा दिलेल्या 
कोणत्याही नोटिशीने, आदेशाने वा निदेशाने बाधित झालेल्या व्यक्तीस ज्याच्याकडे अपील करता येईल असा अपील प्राधिकारी म्हणून नियुक्त 
करीत आहे . 


अनुसूची 


अ.क्र . 


सक्षम प्राधिकारी 


अपील प्राधिकारी 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ . 


कार्यकारी अभियंता ( झोपडपट्टी) , 


अतिरिक्त जिल्हाधिकारी 


नागपूर महानगरपालिकेच्या 
मालकीची जमीन . 


नागपूर महानगरपालिका . 


नागपूर . 


२ . 


महाव्यवस्थापक , नागपूर सुधार 


प्रन्यास, नागपूर . 


३ , 


उप जिल्हाधिकारी ( जमीन ) , 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , नागपूर . 


नागपूर महानगरपालिकेच्या हद्दीतील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी , 
नागपूर सुधार प्रन्यास यांच्या मालकीची 

नागपूर 
जमीन . 
नागपूर महानगरपालिका व नागपूर सुधार अतिरिक्त जिल्हाधिकारी , 
प्रन्यास यांच्या मालकीची जमीन वगळून , नागपूर . 
नागपूर महानगरपालिकेच्या हद्दीतील 
सरकारी जमिनी, खाजगी जमिनी, अबादी 
नझूल 

जमिनी इत्यादी . 


जमिनी, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


रा . ग . साळवी , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मे १४-२०, २०१५ / वैशाख २४-३०, शके १ ९ ३७ 


२ ९ 


HOUSING DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 29th May 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA S SLUM AREAS (IMPROVEMENT, CLEARANCE AND REDEVELOPMENT) ACT, 1971. 

No. Zopuyo -2013/ CR - 150 /Zopasu.— In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of 
section 3 and sub -section (1 ) of section 35 of the Maharashtra Slum Areas (Improvement, Clearance 
and Redevelopment) Act, 1971 (Mah . XXVIII of 1971) and of all other powers enabling it in this 
behalf, the Government of Maharashtra hereby. 

(a ) appoints the officers mentioned in column ( 2 ) of the Schedule appended hereto , to be 
the Competent Authority for the purposes of the said Act , for the areas specified respectively 
against each of them in column ( 3 ) thereof; and 

(6 ) appoints the officers mentioned in column (4 ) of the said Schedule , to be the Appellate 
Authority for the purposes of sub - section ( 1) of section 35 of the said Act, to whom any person 
aggrieved by any notice , order or direction issued or given by the Competent Authority mentioned 
respectively against each of them in column (2 ) thereof, may appeal to . 

Schedule 


Sr. No. 


Competent Authority 


Area 


Appellate Authority 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 


Executive Engineer (Slum ), 
Nagpur Municipal Corporation . 


2 


General Manager , Nagpur 
Improvement Trust, Nagpur . 


Lands belonging 

Additional 
to Nagpur 

Collector 
Municipal Corporation . Nagpur . 
Lands belonging to Nagpur 

Additional 
Improvement Trust within Collector , 
limits of Nagpur Municipal Nagpur. 
Corporation . 
Lands belonging to State Additional 
Government, Private lands, Collector , 
Abadi Lands, Nazul Lands Nagpur . 
etc., within limits of Nagpur 
Municipal Corporation 
excluding lands belonging to 
Nagpur Municipal Corporation 
and Nagpur Improvement Trust. 


3 


Deputy Collector (Land ), 
Office of the Collector , Nagpur . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. G. SALVI, 
Deputy Secretary to the Government. 


भाग चार - ब-५ अ 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , मे १४-२०, २०१५ / वैशाख २४-३०, शके १९ ३७ 


६३ 


शुक्रवार , 


मे 


३० , २०१४ / ज्येष्ठ ९, शके १ ९ ३६ 


महसूल व वन विभाग 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर वन इमारत , कफ परेड , मुंबई ४०० ००५, दिनांक २९ मे २०१४ . 


अधिसूचना 
मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९ ४८ . 

क्रमांक टीएनसी-०२/ २०१४ / प्र.क्र .३४ / ज- १. - मौजे दहिसर तर्फे तारापूर , तालुका पालघर , जिल्हा ठाणे येथील स.नं.५१ / १- अ मधील क्षेत्र 
१-५९-४० हे.आर व स.नं. ५२ पै क्षेत्र ०-३५-७६ हे.आर ही श्री . गोपाळ रामजी पाटील यांच्या मालकीची जमीन सतत दोन वर्षे पडीक ठेवल्यामुळे 
मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९ ४८ च्या कलम -६५ अन्वये आदेश क्रमांक टीएनसीएसआर-३२३, दिनांक ४ ऑगस्ट १९ ५३ अन्वये 
सरकारी व्यवस्थापनाखाली घेतली होती. 

ज्याअर्थी, मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन नियम, १९ ५६ चे नियम ३५ (३ ) मधील तरतुदीनुसार अपर जिल्हाधिकारी , ठाणे, मुख्यालय 
जव्हार यांनी शासनास व्यवस्थापन संपुष्टात आणण्याबाबत अहवाल सादर केला आहे. त्याअर्थी, सदर अहवाल विचारात घेऊन, मुंबई 
कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९ ४८ चे कलम-६१ अन्वये शासनास प्रदान अधिकारांतर्गत उक्त नमूद जमिनीचे व्यवस्थापन आज दिनांक 
२९ मे २०१४ पासून समाप्त करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एस . एस . पाटील , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार, मे १४-२० , २०१५ / वैशाख २४-३० , शके १९ ३७ 


३१ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai400 032 
dated the 29th May 2014 


NOTIFICATION 


BOMBAY TENANCY AND AGRICULTURAL LANDS Act , 1948 . 

No. TNC 02/ 2014 /C . No. 34 /J - 1.— The land owned by Shri Gopal Ramaji Patil at Palghar , 
Dist. Thane bearing S. No.51/1 A area 1.59.40 H.R. and S. No. 52 P area 0.35.76 and the said land 
was uncultivated for a period of 2 Years and hence the Government has taken the same under its 
management under section -65 of the Bombay Tenancy and Agricultural Land Act, 1948 vide order 
No. TNCSR 323 dated 4th August 1953 : 

Whereas , the Additional Collector, Thane , Head Office at Jawahar has submitted the report 
that the said managemant has come to an end as per the Provisions of Rule 35 ( 3 ) of the Bombay 
Tenancy and Agricultural Land Rules, 1956 . 

Thereafter, after considering above report , the Government s management of the above 
mentioned land has cometo an end from today dated 29th May 2014 in exercise of powers conferred 
by section -61 of the Bombay Tenancy and Agricultural Land Act, 1948 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. S. PATIL , 
Deputy Secretary to the Government . 


20 U 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , मे १४-२०, २०१५ / वैशाख २४-३०, शके १ ९ ३७ 


६४ 


शुक्रवार , 

मे ३० , २०१४ / ज्येष्ठ ९ , शके १ ९ ३६ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai 400 032 
dated the 29th May 2014 . 


NOTIFICATION 


BOMBAY TENANCY AND AGRICULTURAL LANDS Act , 1948 . 


No. TNC - 02 / 2014 /C.R . 40/ J - 1.— In exercise of the powers conferred by clause (b ) of 
sub - section ( 1 ) of section 88 of The Bombay Tenancy and Agricultural Lands Act , 1948 (Bom LXVII 
of 1948), the Government of Maharashtra hereby specifies the area mentioned in the Schedule 
appended hereto as being reserved for non -agricultural subject to the following terms and 
Conditions : 

1. The land holder shall use the said land invariably only for non -agricultural purpose which 
is in the name of the applicant Company , The Manjri stud Farm Limited or its directors or its 
associate companies . 

2. The land holder shall pay the unearned income/Nazarana to the Government as per the 
tenure of land, if applilcable. The land holder shall pay the unearned income since lands shall be 
used for the non -agricultural purpose as per prevalent rules. The Collector , Pune shall verify the 
same as per the land record . 

3. The applicant shall be responsible if any dispute arises in respect of the ownership of the 
land purchased by them . Applicant shall be responsible for asscertaining and confirming the status 
of purchased land . 

4. The Land holder shall obtain all the requisite permissions under all the relevant Acts 
applicable to the lands included in this notification from the appropriat authorities. 

5. It shall be binding on the directors of the Company as well as perosns related with the 
Company to make all the lands purchased by them in the name of the Manjri Stud Farm Limited , 
it s directors or its associate companies . 

6. The land holder Company shall obtain all necessary prior permissions under the Forest 
and Environment Acts from the competent authorities inrespect of the use of the land included in 
this notification . 

7. If it comes to notice that there is violation of any law i.e. The Maharashtra Agricultural 
Lands ( Ceiling of Holdings ) Act, 1961. The Bombay Tenency and Agricultural lands Act , 1948 , 
The Bombay Prevention of Fragmentation and Consolidation of holdings Act, 1947, Environment 
(Provtection ) Act , 1986 , Indian Forest Act, 1927 , Forest (Protection ) Act , 1980 and such other land 
related laws, the Collector, Pune shall immediately take necessary action in that regard . 

8. The terms and conditions mentioned above and also those laid down by the Collector , 
Pune shall be binding on the applicant Company. 

9. If any land from those mentioned in the Schedule belongs to a tribal person necessary 
prior permission of the state Government shall be obtainded by the Company under the provisions 
of section 36 and 36A of The Maharashtra Land Revenue Code, 1966 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मे १४-२० , २०१५ / वैशाख २४-३० , शके १९ ३७ 


20 


Schedule 


Mouje Manjri (Budruk ), Mouje Phursungi and Mouje Shewalewadi, Taluka Haveli, District Pune . 


Sr. No. District 


Tahsil 


Village 


Survey No./Gat. No. 


Area in 
Hectare R 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(5 ) 


(6 ) 


1 


Pune 


Haveli 


70 - A 


0.29.0 


2 


Pune 


Haveli 


71- A / 2 


1.33.0 


3 


Pune 


Haveli 


73 - A / 2 C 


3.70.0 


4 


Pune 


Haveli 


160/1 P.1 


1.13.0 


5 


Pune 


Haveli 


160/2 


0.51.0 


6 


Pune 


Haveli 


161 


3.28.0 


( 4 ) 
Manjri (Bu.) 
Manjri ( Bu .) 
Manjri (Bu .) 
Manjri (Bu .) 
Manjri (Bu .) 
Manjri (Bu .) 
Manjri (Bu.) 
Manjri (Bu .) 
Phursungi 
Phursungi 
Phursungi 
Phursungi 
Shewalewadi 


7 


Pune 


Haveli 


73 - B 


0.17.0 


8 


Pune 


Haveli 


71- B 


0.15.0 


9 


Pune 


Haveli 


216 / 1 + 2 + 3 + 4 / A + B + C 


7.35.0 


10 


Pune 


Haveli 


217 / 1 + 2 + 3 + To 12 


7.70.0 


11 


Pune 


Haveli 


218 


3.55.0 


12 


Pune 


Haveli 


219/1 


1.47.0 


13 


Pune 


Haveli 


13/1 


2.42.0 


14 


Pune 


Haveli 


Shewalewadi 


13 / 2 - A 


0.41.0 


15 


Pune 


Shewalewadi 


14 


0.41.0 


Haveli 
Haveli 


16 


Pune 


Shewalewadi 


15 / 1 + 2 + 3 


7.09.0 


17 


Pune 


Haveli 


Shewalewadi 


16 / 1 + 2 


7.01.0 


TOTAL AREA 


47.97.0 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. S. PATIL , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


